महाराष्ट्र शासन 
लिपिक-टंकलेखक पायाभूत प्रशिक्षण/तात्काळ क्रमांक: सेप्रप्र २०२२/प्र.क्र.१५४/१४-अ 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १२ सप्टेंबर, २०२२. 
प्रति, 
सह/उप सचिव (आस्थापना) 
सर्व मंत्रालयीन विभाग (संबंधित) 
मंत्रालय, मुंबई. 


विषय:- राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत सन २०२२-२०२३ मधील प्रशिक्षण 
मंत्रालयीन लिपिक-टंकलेखक संवर्गाकरिता पायाभूत प्रशिक्षण 
संदर्भ:- १. प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र./रामेती/राप्रधो/नामनि/१०१६/२०२२-२३, 
दिनांक ०६-०९-२०२२. 


महोदय, 

राज्य प्रशिक्षण धोरणांतर्गत दोन आठवडयांचे पायाभूत प्रशिक्षण शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन 
विभाग क्रमांक टिआरएन ०९/प्र.क्र.३९/०९-१२-अ, दिनांक २३.०९.२०११ नुसार विहीत केले आहे तसेच 
शासन अधिसूचना क्र.टीआरएन-२०११/प्र.क्र.२८४/११/१२-अ, दिनांक ०२ फेब्रुवारी, २०२२ अनुसार महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम, 2022 विहीत करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार मंत्रालयीन लिपिक- 
टंकलेखक संवर्गाकरिता यडावंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा) यांच्या नियंत्रणाखाळीळल 
प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांचेमार्फत खालील नमूद प्रशिक्षण संस्थामध्ये 
पायाभूत प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आलेले आहे:- 


प्र | प्रशिक्षण | प्रशिक्षण स्थळ संपर्कासाठी व्यक्तीचे नांव कालावधी कार्यमुक्त | प्रशिक्षणा- 
q । संस्थेचे नांव दूरध्वनी क्रमांक (दिनांक) करण्याचा ्थींची 
त्र दिनांक सख्या 
| प्रादेशिक प्रादेशिक कृषि सत्र संचालक :- १९-०९-२०२२ | १६-०९-२०२२ ६४ 
कृषि विस्तार | विस्तार व्यवस्थापन | श्रीमती शितल स. निकम ते म.नं. 
व्यवस्थापन | प्रशिक्षण संस्था, (निबंधक तथा सहा.प्राध्यापक) - | ३०-०९-२०२२ 
ee Sb Ss मो-९७६६६९१९६८ 
ता ७७) > मुखात २ | प्रशिक्षणार्थी यांनी सत्र सहायक 
(रामेती), पुणे | चौक, वड तं 
या आणे श्री. जगदीश बोरसे 
( , पुणे- — 
आळंदी रोड. पुणे- | मो.९४०३२५७७२३ यांच्याशी 
४१२१०५ संपर्क साधावा. 
एकूण ६४ 


२. या पायाभूत प्रशिक्षणामध्ये महाराष्ट्र शासन दुय्यम मंत्रालयीन सेवा (निम्नस्तर लिपिक) सेवा प्रवेशोत्तर 
प्रशिक्षण परिक्षेचा अभ्यासक्रम अंतर्भूत करण्यात आलेला आहे. सदर अभ्यासक्रमाबाबतचा सामान्य प्रशासन 
विभाग शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण २३१७/प्र.क्र.३८/का.१७, दिनांक २०-०८-२०१८ चा शासन महाराष्ट्र 
शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. पायाभूत प्रशिक्षणासाठी उपस्थित राहणाऱ्या तसेच महाराष्ट्र शासन 
दुय्यम मंत्रालयीन सेवा (निम्नस्तर लिपिक) सेवा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षेचे आवेदनपत्र भरणाऱ्या संबंधित 
लिपिक-टंकलेखकांच्या निदर्शनास उक्त शासन निर्णय संबंधित मंत्रालयीन विभागाने आणून द्यावा. तसेच 


शासन पत्र क्रमांकः सेप्रप्र २०२२/प्र.क्र.१५४/१४-अ 


त्यानंतर त्यांची महाराष्ट्र शासन दुय्यम मंत्राळयीन सेवा (निम्नस्तर लिपिक) सेवा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा 
घेण्याबाबत संबंधित लिपिक-टंकलेखकांना सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१७, मंत्रालय, मुंबई 
यांच्यामार्फत कळविण्यात येईल. याबाबतच्या सूचना लिपिक-टंकळलेखकांना संबंधित मंत्रालयीन विभागाने 
द्याव्यात. 

३. प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी निवड झालेल्या आपल्या विभागातील लिपिक-टंकलेखकांची यादी 
सोबतच्या प्रपत्र-१ प्रमाणे कृपया पहावी. 

४. सदरचे प्रशिक्षण राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (कालबध्द प्रशिक्षण) नियम, 
२०२२ अनुसार देण्यात येत असुन उपस्थिती अनिवार्य आहे. या विभागाच्या शासन परिपत्रक दि.१३ मे, २०१५ 
नुसार देण्यात आलेल्या सूचना संबंधितांच्या निदर्डानास आणाव्यात. प्रस्तुत कालावधीतच पायाभूत प्रशिक्षण 
घेण्यात येणार असल्यामुळे सर्व संबंधित लिपिक-टंकळलेखकांचे प्रशिक्षण या कालावधीतच पुर्ण होणे जरुरीचे 
आहे. प्रशिक्षणातून सूट/प्रशिक्षण रद्द करण्याबाबत प्राप्त झालेल्या अर्जाची/पत्राची दखल घेतली जाणार 
नाही. 

५. अपवादात्मक परिस्थितीत नामनिर्देशित लिपिक-टंकलेखकास प्रशिक्षणास उपस्थित राहणे/पाठविणे 
शक्‍य नसल्यास त्यांच्या प्रशिक्षण तुकडीत अदलाबदल करुन त्यांस पायाभूत प्रशिक्षणासाठी कार्यमुक्त 
करण्याची कार्यवाही परस्पर विभागामार्फत करण्यात यावी व त्यांची प्रत प्रशिक्षण संस्था व या विभागास 
(कार्यासन-१४अ) पाठविण्यात यावी. 

६. विभागातील जे लिपिक-टंकलेखक प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत आहेत त्यांच्याबाबतीत प्रशिक्षणासाठी 
कार्यमुक्त करण्याच्या सूचना विभागाच्या स्तरावरुन संबंधित कार्यालयास देण्यात याव्यात. 

0. प्रवासासाठी आरक्षणाची गरज लक्षात घेऊन प्रशिक्षण कालावधीबाबत संबंधित विभागाने तात्काळ 
प्रशिक्षणार्थींस कळवावे. प्रशिक्षण ठिकाणे व हवामान eq प्रमाणे) विचारात घेऊन आवश्‍यक कपडे, ट्रॅक सूट 
व स्पोर्टस शूज नेण्याची काळजी प्रशिक्षणार्थीनी घ्यावी. प्रशिक्षण दिनांकाच्या पुर्वी (१ दिवस) जे प्रशिक्षणार्थी 
प्रशिक्षण संस्थेमध्ये उपस्थित राहणार असतील त्यांनी संबंधितांशी संपर्क साधून जेवणासाठी ते उपस्थित 
राहणार आहेत किंवा कसे याबाबत प्रशिक्षण संस्थेस पुर्व कल्पना द्यावी. सदर प्रशिक्षण कालावधीच्या शेवटच्या 
दिवशी प्रशिक्षणा दरम्यान शिकवलेल्या बाबींची लेखी परीक्षा घेऊन मुल्यांकन करण्यात येईल, याबाबतच्या 
सूचना संबंधित विभागाने प्रशिक्षणार्थीना कार्यमुक्त करण्याच्या आदेशात नमूद कराव्यात. 

८. परिच्छेद १ मधील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे प्रशिक्षणासाठी कार्यमुक्त करण्याच्या दिनांकास 
प्रशिक्षणार्थीना कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करावी. नामनिर्देशित व्यक्तीस संबंधित विभागप्रमुखांनी 
कार्यमुक्त करणे सक्तीचे आहे. सदर आदेशाची एक प्रत संबंधित प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थांना 
(Rameti__pune@yahoo.com) तसेच या कार्यासनास (vrishali.bhingarde@nic .in) पाठविण्यात यावी. 

र्‌, सदर शासन GA महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०९१२१३०२२७७१०७ असा आहे. हे पत्र डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


आपली, 
VRISHALI VINOD 


BHINGARDE 

(वृ.वि.भिंगार्डे) 
कक्ष अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 

प्रत- माहिती व पुढील कार्यवाहीस्तव 

१) महासंचालक, प्रशासकीय शिक्षण संस्था, यशदा, पुणे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन पत्र क्रमांकः सेप्रप्र २०२२/प्र.क्र.१५४/१४-अ 


२) उपमहासंचालक, राज्य प्रशिक्षण धोरण मूल्यमापन यंत्रणा, ARTA, पुणे 
अतिरिक्‍त संचालक, प्रशासकीय शिक्षण संस्था, यशदा, पुणे. 
प्राचार्य, प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, (रामेती), पुणे. सर्वे क्र.१/१, तापकीर चौक, 
वडमुखवाडी (चऱ्होली), पुणे-आळंदी रोड, पुणे-४१२१०५ 
उप सचिव (सेवा)(कार्यासन-१७), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
उप सचिव (प्रशिक्षण), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७) अवर सचिव (कार्यासन-१२-आ), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


वट 


८00 2८, 
— २-> 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


तुकडी-१ 
राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार मंत्रालयीन संवर्गातील लिपिक-टंकलेखकांसाठी आयोजीत पायाभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम 
कालावधी  |दिनांक १९/०९/२०२२ ते ३०/०९/२०२२ 


स्थळ प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, (रामेती), पुणे, सर्वे क्र.१/१, तापकीर चौक, वडमुखवाडी (चऱ्होली), पुणे-आळंदी रोड, पुणे- 
४१२१०५ सत्र संचालक :- श्रीमती शितल स. निकम (निबंधक तथा सहा.प्राध्यापक) - मो-९७६६६९१९६८ 
प्रशिक्षणार्थी यांनी सत्र सहायक श्री. जगदीश बोरसे मो.९४०३२५७७२३ यांच्याशी संपर्क साधावा . 


अ.क्र. श्री/ नाव Whatsapp ई-मेल मंत्रालयीन विभागाचे नाव 
श्रीमती मोबाईल क्रमांक 


2 निब, ति 
प्रतिक्षा विठ्ठल धुळे ९०२६१७९६४० 


सामान्य प्रशासन विभाग 


सामान्य 
स 
सामान्य 
सामान्य 
सामान्य 


४ तानाजी नाना तांबे ९९६०५८६०८० |ाक्ुपद्ा0९5190(8छणावा].000] न्य प्रशासन विभाग 
4 सुषमा सागर अहिरे ७०२८१९९२८५ _ |sushamaahire1992@gmail.com न्य प्रशासन विभाग 


६श्री ।|राहुल मोहन डोळस ८८७९५६१५१८ _| Fahuldolas0110@ gmail.com न्य प्रशासन विभाग 
८६९३०४२५२५ 


९ पुजा नसिंग रेगुलवाड ७२४९८४६०३७ _ [poojaregulwad@ gmail.com सामान्य प्रशासन विभाग 
सामान्य प्रशासन विभाग 


१० श्रीमती ऐश्वर्या सुधीर गुरव ९८२१९९३३८८ aishwaryagurav55 (8 gmail.com 
८८२८१४४०३७ 


११ वृषाली चंद्रकांत झिंगे ८६५५८५१७१३ सामान्य प्रशासन विभाग 


१५|श्रीमती ।मंजुश्री Barta सदामते ८७८८१७७३४१/ |॥शझ्ा]पझयांडत8118(808 gmail.com गृह विभाग 
७८५८५८८२५५ 


हर्षवर्धन संतोष भोगले ८९७६८६९०९३ harshbhogle98 @ gmail.com महसूल व वन विभाग 


२१|श्री ।करीमखान बिसमिल्लाखान पठाण ९६६५७७९८२९  ॥एथायाव१0ाद्या100(8छाक्षा].200 कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व 
२२|श्री  ।योगेश वासुदेव कोळी ९७६९६९६८२७ —_ yogokoli1 104 @gmail.com कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व 


२३|श्रीमती ।पदमिनी waar कांबळे ९९६७९३०१४४ —_ |kamblepam@ gmail.com शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
२४ रजत रामनाथ नाईकवाडे ७७९८०९३२३७ _frajatnaikwade64@ gmail.com शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
२५श्री  'सिध्देश सुनिल रामगडे €28982IL9Q_| siddhesh626@ gmail.com नगर विकास विभाग 


२६|श्री ।यो.बु.पारधी ७३५०६४७०८७/  |१०४थुएभ्रता @ gmail.com नगर विकास विभाग 
९०१११४११७० 


२७ श्रीमती |शितल सुभाष जाधव ९८७००५२२५७ |आषविछावाष्रणत883 @ gmail.com नगर विकास विभाग 


2 अनिल काकासो लिगाडे ९५११९९६९४५ anilligade96 (8 gmail.com नगर विकास विभाग 
२९ गौरव गणेठा मोर ८८०६३५३१३० moregaurav123 (8 gmail.com नगर विकास विभाग 
३० आकाठा शाम re ९९८७६५२६५३ sinde.akash0001 (8 gmail.com वित्त विभाग 


३१ विकास गजानन पवार ८३०८४२६७४१  |vikasgpawarl 1 @ gmail.com वित्त विभाग 
३२ गणेश भगवान आव्हाड ९१५८८०५६५७ | ganesh.avhad003 08 gmail.com वित्त विभाग 


३३ मानिक आनंदा कांबळे ८८०५१०२९१४ _ [kma5361w@ gmail.com सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


अ. क्र. श्री / नाव Whatsapp ई-मेल मंत्रालयीन विभागाचे नाव 
श्रीमती मोबाईल क्रमांक 
र र 
z SrA 


34 विशाल विठ्ठल जाधव ९९८७७७९०३३ | vishal.jadhav73362@ gmail.com सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
३६ अश्विनी भागवत हजारे ८६००९५५७५७ _ |ashwinihajare 1995 @ gmail.com सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


रि oo oo eee 


३८ गणेश बाजीराव परांडे ९८६७७१४४८४ —_ |ganegag@yahoo.com जलसंपदा विभाग 
३९ सुझांत जयसिंग हजारे ९७६५४४८११५ _ [hajaresushant@rediffmail.com जलसंपदा विभाग 


४० युवराज उत्तम टापरे ९८८११६१७७४ —_ [yuvrajtapare1774@ gmail.com जलसंपदा विभाग 


saat ।सनी प्रल्हाद शिद्रुक (91990899332 _|sunnyshidruk@ gmail.com विधि व न्याय विभाग 
४२॥्री विशाल वसंत पवार ९००४१०१६८५ / __ |vishalpawar@ gmail.com विधि व न्याय विभाग 
pe एक्का | 


४४ संघमित्र भगवान चक्रे ९९६०१५८९९६ |sanghmitrac.1990@ gmail.com उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग 


४५|श्रीमती ।|सोनाली दिलीप पाटील ७२७६९५५३९३ Snalidpatil1994@ gmail.com उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग 


४६ दत्तात्रय नाना आरसेकर ९४०३९६२७१६ _ |nitinarsekar92@gmail.com ग्राम विकास विभाग 


४७।श्रीमती ।|सोनाली बाळासो खंडागळे L¥2YVIC4AC_~—_—_—« sonalikhandagale9732 (8 gmail.com ग्रामविकास विभाग 


४८|श्री ।मयुर सुनिल भोसले ९९२१०१५६५१ . |mayurbhosale9696@ gmail.com अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण 
गळा ह 

४९|श्री ।राहूल रमेश खांबाडकर ७५८८८८७८५२ | khambadkarrahul24@ gmail.com अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण 
ee ed lew 

gol sid |तन्वी घनश्याम पाताडे ९१६७२१०३७७/ | Tanvipatade94@ gmail.com अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण 
i 


५१|श्री नितीन नागोराव सोनटक्के ७३८७४४३३४४ __ |nitinsontakke43 (08 gmail.com नियोजन विभाग 


YQ faeear चंद्रकांत मांडवकर ८०९७८९९९५७ 5तता251181080६11997 (8 1.०0) ।नियोजन विभाग 
५३ सुझांत सुनिल करगुटकर ९८२१९०२४७७ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभाग 


[Ra |निनिकासजवआवटे (Rama य 
५५ सुजाता संजय निकम ७७४३८१६०३२. | sujatanikam66@ gmail.com गृहनिर्माण विभाग 
५६ श्री  ।विशाल दिलीप जगताप ९७६८४६२१६६ _ | jagtapv818@ gmail.com गृहनिर्माण विभाग 


yolat ।|शुभम दिगंबर पाटील ८६८२१६४१४१ — [shubhapatil94 @ gmail.com पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
— वि 

५९|श्रीमती |विनिता महेश गुरव C828 I983/__|Vinitamgurav123 @ gmail.com आदिवासी विकास विभाग 
i 0 

६०|श्रीमती | Pen शिवाजी देसाई ७७३८१४२४७७/ _|nishashivajidesai (8 gmail.com सहकार पणन व वस््रोद्योग विभाग 
fovea 0 


६१ तबसुम बंधू पिंजारी ७२१९७६८८३५ |tabsumpinjari@ gmail.com सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 


६२ अमेय विशाल डोके ९३२१८८८६१६  lameyadoke@ gmail.com उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 


६३ दाऊद काशिम शेख ८८०५५८५६८९. |११७००्पात्या वाता 7866 gmail.com इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 


६४ जेन्सी कमलाकर गायकवाड  ।[९८७०२२१९७५ _|Jencykamlakar@ gmail.com मृद व जलसंधारण विभाग 


